मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या विशोष महासभेने 
पारीत केलेला दि.१४.०८.२०१९ रोजीचा ठराव 
क्र.४२ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलम-४५१ (9) अन्वये, निलंबित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-११२२/प्र.क्र.१११/नवि-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:- २५ जुले, २०२३ 


संदर्भः- १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचा शासन निर्णय क्र.बीसीएच- 

२०१४/प्र.क्र.६१/बांधकामे, दि.१६.१२.२०१५. 

२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे पत्र क्र.बैठक-२०१८/प्र.क्र.३२९/ बांधकामे, 
दि.१५.११.२०१८. 

३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे पत्र क्र.बैठक-२०१८/प्र.क्र.३२९/बांधकामे, 
दि.१६.०२.२०१९. 

४. आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मिभा/मनपा/साबां/सप/३८६/२०२२-२३, 
दि.०७.०९.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


शासनाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयाद्वारे मिरा- 
भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रात सांस्कृतिक भवन, विपऱ्यना केंद्र व बहुउद्देशीय इमारत बांधण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला. सदर इमारत मिरा-भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे घोडबंदर सर्व्हे क्र.२३३ येथील 
शासकीय जागेवर बांधणे प्रस्तावित आहे. यासाठी महानगरपालिकेच्या महासभेपुढे याबाबतचा प्रस्ताव 
मान्यतेसाठी आळा असता, सदर प्रस्तावित जागेवर बांधण्यात येणारे सांस्कृतिक भवन, विपऱ्यना केंद्र व 
बहुउद्देशीय इमारत ही दुसर्‍या शासकीय जागेवर बांधावी असा निर्णय महानगरपालिकेच्या महासभेने ठराव 
क्र.४२, दि.१४.०८.२०१९ अन्वये घेतला आहे. सदर ठराव बेकायदेशीर असून हा ठराव विखंडित करण्याची 
तसेच या कामासाठी १० टक्के निधी महानगरपालिकेतर्फे उभारणी करण्यास परवानगी देण्याची विनंती 
आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये शासनास केली आहे. 
२. मिरा-भाईदर महानगरपालिका महासभेने दि.१४.०८.२०१९ रोजी पारित केलेल्या ठराव क्र.४२ च्या 
विखंडनाच्या समर्थनार्थ आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी खालील बाबी शासनाच्या निर्दशनास 
आणल्या आहेत:- 


(१) शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.१६.१२.२०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे 
मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील मौजे घोडबंदर सर्व्हे H.233 येथे सांस्कृतिक भवन, 
विपऱ्यना केंद्र व बहुउद्देशिय इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर इमारत बांधण्याचा ९० 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/प्र.क्र.१११/नवि-२८ 


टक्के खर्च हा सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात येणार असून उर्वरीत १० टक्के खर्च हा 
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका करणार आहे. 

(2) सदर मौजे घोडबंदर सर्व्हे क्र.२३३ येथील ३४०० चौरस मीटरची जागा सांस्कृतिक भवन, 
विपऱ्यना केंद्र व बहुउद्देशिय इमारत इमारत बांधण्यासाठी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण यांना दि.२६.०३.२०१९ च्या आदेशान्वये हस्तांतरीत केली आहे. 

(३) सांस्कृतिक भवन, विपऱ्यना केंद्र व बहुउद्देशिय इमारत बांधण्यासाठी आरक्षित केलेली जागा ही 
शासकीय असून सदर जागेवर उक्त इमारत बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे 
महानगरपालिकेने सदर जागेच्या वापराबाबतचा ठराव करणे संयुक्तिक नाही. 


३. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२४.१०.२०१८ रोजी झालेल्या 
बैठकीच्या संदर्भ क्र.२ येथील दि.१५.११.२०१८ रोजीच्या इतिवृत्तामध्ये सांस्कृतिक भवन, विपऱ्यना केंद्र व 
बहुउद्देशिय इमारतीसाठी (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर बहुउद्देशिय केंद्र) ९० टक्के हिस्सा शासनाच्या सामाजिक 
न्याय विभागाचा व १० टक्के हिस्सा हा मिरा-भाईदर महानगरपालिकेचा असेल असे ठरविण्यात आले होते. 
यास दि.२७.११.२०१८ रोजी तत्कालीन मा.मंत्री (सामाजिक न्याय) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या 
संदर्भ क्र.३ येथील दि.१६.०२.२०१९ च्या इतिवृत्तानुसार शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. सदर निधी खर्च 
करण्याबाबतचे निर्देश शासनाने महानगरपालिकेस याआधी दिले आहेत. त्यामुळे आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका यांनी विनंती केल्यानुसार, १० cab निधी खर्च करण्यासाठी वेगळे शासन आदेश 
काढण्याची आवश्‍यकता दिसून येत नाही. तसेच, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या महासभेच्या उक्त 
ठरावामध्ये निधी खर्च न करण्याबाबतची बाब नमूद नाही. 


४. आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी उक्त ठरावाच्या विखंडनाकरीता नमूद केलेली 
कारणमीमांसा विचारात घेता, सदर ठराव महानगरपालिकेच्या व लोकहिताच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट 
होत असल्याने, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या विशोष महासभेने पारित केलेला ठराव क्र.४२, 
दि.१४.०८.२०१९ हा, महाराष्ट्र महानगरपाळिका अधिनियमाच्या कलम-४५१ (१) अन्वये प्रथमत: निलंबित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

“मिरा-भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे घोडबंदर सर्व्हे क्र.२३३ येथील शासकीय जागेवर 
बांधण्यात येणारी सांस्कृतिक भवन, विपऱ्यना केंद्र व बहुउद्देशीय इमारत ही दुसर्‍या शासकीय जागेवर 
बांधावी.” असा ठराव महानगरपालिकेच्या महासभेने दि.१४.०८.२०१९ रोजी ठराव क्र.४२ अन्वये बहुमताने 
मंजूर केला. सदर ठराव महानगरपालिकेच्या तसेच, व्यापक लोकहिताच्या विरुद्ध असल्याने तो, महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५१ (१) अन्वये विखंडीत करण्याच्या अनुषंगाने प्रथमत: निलंबित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/प्र.क्र.१११/नवि-२८ 


२. सदर झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधितांनी याबाबत अभिवेदन सादर 
करावे. विहित मुदतीत अभिवेदन प्राप्त न झाल्यास, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५१ 
(३) अन्वये प्रस्तुत प्रकरणी पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०७२५१६३०२७३८२५ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RASHMIKANT PUNDLIKRAO INGOLE 
RAS H M | KA NT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=58f272615d694188999d7059c35044b641a6f79b 


Pp U N D L| KRAO 7#11b072357a034f1945bSbf, postalCode=400032, 
Maharashtra, 


st= a 
serialNumber=790D7A8A18A9128F2444E4F50CEC8C48E1 


E5B4AC49A5B5B6D6596149B3010E5B, cn=RASHMIKANT 
INGOLE 11000. 


Date: 2023.07.25 16:31:55 +05'30' 


( रश्मिकांत इंगोले ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अतिरीक्त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 

३) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) निवडनस्ती (नवि-२८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


